राज्यातील झाळा सुरक्षितपणे सुरु 
करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/एसडी-६ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६; दिनांक १५ जुन, २०२०. 


२) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६; दिनांक २४ जुन, २०२०. 


३) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६; दिनांक २२ जूले, २०२०. 
४) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६; दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२०. 


५) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६; दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०२०. 


६) केंद्र शासनाच्या दि.०८.०९.२०२० रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना. 
पार्श्वभूमी :- 


या विभागाच्या संदर्भ क्र. ०१ येथील शासन परिपत्रकानुसार राज्यात कोव्हीड- १९ च्या 


प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील शाळा प्रत्यक्षात सुरु करणे शक्य नसल्याने 


दि.१५ जुन, २०२० पासून शैक्षणिक वर्ष सुरु करुन स्थानिक परिस्थितीनुसार प्रत्यक्ष शाळा टप्प्या- 


टप्प्याने सुरु करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका 


आयुक्त यांच्या सहाय्याने संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती यांना प्रदान करण्यात आळे आहेत. 


त्याचबरोबर शाळांमध्ये शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत दिनांक २४ जून, २०२० रोजीच्या 


परीपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे 


विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी वरील संदर्भ क्रमांक ०३ येथील परिपत्रकान्वये पूर्व प्राथमिक ते 


इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यासाठी ऑनलाईन शिक्षणाचा कालावधी व शिक्षणाच्या स्वरूपाबाबत 


मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. 


राज्यात Mission Begin Again अंतर्गत राज्यातील सर्व आस्थापना टप्प्या - टप्प्याने सुरु 


करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना (507) निर्गमित करण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर शैक्षणिक वर्ष 


दि.१५ जून, २०२० पासून सुरू झाळे असले तरी प्रत्यक्ष प्रथम: इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी साठी 


शाळा सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/एसडी-६ 


परिपत्रक:- 


१. राज्यातील इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२० पासून सुरू 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच इयत्ता ९ वी ते १२ वी चे वसतिगृह व आश्रमशाळा 


विशेषत: आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. शाळा सुरु 


करण्यापूर्वी व शाळा सुरु झाल्यानंतर आरोग्य, स्वच्छत्ता व इतर सुरक्षाविषयक 


उपाययोजनांबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब मध्ये 


देण्यात आल्या आहेत. 


२. कोविड-१९ बाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. विद्यार्थ्याच्या 


उपस्थितीबाबत पालकांकडून आवश्यक ती लेखी संमती घेण्यात यावी. 


३. या विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १५ जुन, २०२० व दिनांक २९ ऑक्टोबर,२०२० 


रोजीच्या परिपत्रकातील सुचनांचे पालन करण्यात यावे. 


a सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१११०१६४२४८३६२१ असा 


आहे. सदर परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
mi 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=SCHOOL EDUCATION & 

R AJ E N D R A SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa70c45 
cf755d9373, 


S H A N KA R RA O Pp AWA R serialNumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f058411807fb 
1031¢17dd155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


) 

) 

3) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

४) मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

) मा. सभापती व मा. उपसभापती, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/एसडी-६ 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रभारी संचाळक, बालभारती, 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक (स्वी 

प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सवी. 

प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका (सर्व) 

निवडनस्ती(कार्या.एसडी-६) 


१७ 
4¢ 


१९ 


२. re WT <-- ८. > ATS  *-* > <-< 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/एसडी-६ 


शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/एसडी-६; दि. १० नोव्हेंबर, २०२० सोबतचे 


परिशिष्ट-अ 


शाळा सुरु करण्यापूर्वी आरोग्य, स्वच्छत्ता व इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबतच्या 


मार्गदर्शक सूचना 


१) शाळेत स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण विषयक सुविधा सुनिश्चित करणे:- 


शाळेत हात धुण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे. 

Thermometer, Thermal Scanner/Gun, Pulse Oxymeter, जंतूनाशक, साबण, पाणी 
इत्यादी आवश्‍यक वस्तुंची उपलब्धता तसेच शाळेची स्वच्छता व निर्जतुकीकरण स्थानिक 
प्रशासनाने (ग्रामीण व शहरी) सुनिश्चित करावी. वापरण्यात येणारे thermometer हे 
calibrated contactless infrared digital thermometer असावे. 

शाळा वाहतुक सुविधांचे निर्जतुकीकरण सुनिश्चित करावे. 

एखाद्या शाळेत FRCS सेंटर असल्यास स्थानिक प्रशासनाने ते इतर ठिकाणी 
स्थानापन्न करावे. स्थानिक प्रशासनाने BI शाळेचे हस्तांतरण झाळा व्यवस्थापनाकडे 
करण्यापूर्वी त्याचे पूर्णत: निर्जंतुकीकरण करावे. 

क्वारंटाईन सेंटर इतर ठिकाणी नेणे शक्य नसल्यास शाळा खुल्या परिसरात किंवा इतर 
ठिकाणी भरवावी. 


२) शिक्षकांची कोविड-१९ बाबतची चाचणी:- 


शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी दि. १७ ते २२ नोव्हेंबर, २०२० या दरम्यान 
कोविड-१९ साठीची RTIPCR चाचणी करणे बंधनकारक असेल.शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांनी सदर चाचणीचे प्रयोगशाळेने दिलेले प्रमाणपत्र शाळा व्यवस्थापनास सादर 
करावे. सदर प्रमाणपत्राची शाळा व्यवस्थापनाने पडताळणी करावी. 

ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे चाचणी अहवाल positive असतील त्यांनी डॉक्टरांनी 
प्रमाणित केल्यानंतरच शाळेत उपस्थित राहवे. 

ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे चाचणी अहवाल negative आहेत त्यांनी शाळेत 
उपस्थित राहताना कोविड-१९ संदर्भातील सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच कोविड-१९ बाबतची लक्षणे आढळल्यास त्यांनी त्वरीत चाचणी करावी. 


३) कार्यगट गठीत करणे:- सर्व भागधारकांचे त्यांच्या विशिष्ट wagered विविध कार्यगट 
गठित करावे जसे आपत्कालीन गट, स्वच्छता पर्यवेक्षण गट, इत्यादी. शिक्षक, विद्यार्थी व इतर 
भागधारक या गटांचे सभासद म्हणून सहकार्याने काम करतील. 


४) बैठक व्यवस्था :- 


७ वर्गखोली तसेच स्टाफ रुम ate बैठक व्यवस्था शारीरिक अंतर (Physical 
Distancing) च्या नियमांनुसार असावी. 


«७ वर्गामध्ये एका बाकावर एक विद्यार्थी याप्रमाणे नावानिशी बैठक व्यवस्था असावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/एसडी-६ 


५) शारीरिक अंतर (Physical distancing) च्या नियमांच्या अंमलबजावणीकरिता विविध चिन्हे व 


खुणा प्रदर्शित करणे :- 


शाळेत दर्शनी भागावर Physical distancing, मास्कचा वापर इत्यादी संदर्भात मार्गदर्शक 


सूचना असणारे posters/stickers Watt करावे. 
थृंकण्यावरील बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 


शाळेच्या अंतर्गत व बाह्य परिसरामध्ये रांगेत उभे राहण्याकरिता किमान सहा फूट इतके 


शारीरिक अंतर (Physical distance) राखले जाईल याकरिता विशिष्ट चिन्हे जसे चौकोन, 


वर्तुळ इत्यादींचा वापर गर्दी होणारी ठिकाणे जसे पाणी पिण्याच्या सुविधा , हात धुण्याच्या 


सुविधा, स्वच्छतागृहे इत्यादी ठिकाणी करण्यात यावा. 


शारीरिक अंतर (Physical distance) राखण्यासाठी येण्या व जाण्याचे वेगवेगळे मार्ग 


निश्चित करणाऱ्या बाणांच्या खुणा दर्शविण्यात याव्यात. 


६) शाळेतील कार्यक्रम आयोजनावरील निर्बंध :- परिपाठ, स्नेह संम्मेलन, क्रीडा व इतर 


तत्सम कार्यक्रम ज्यामुळे अधिक गर्दी होऊ शकते sa कार्यक्रमांच्या आयोजनावर कडक 
निर्बंध असेल. शिक्षक- पालक बैठका ऑनलाईन घ्याव्यात. 


७ पालकांची संमती:- 


विद्यार्थ्यांनी शाळेत उपस्थित राहण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची लेखी संमती आवश्यक 
असेल. शाळा व्यवस्थापन समितीने पालकांशी वरील विषयी चर्चा करावी. 

आजारी असलेल्या मुलांना पालकांनी शाळेत पाठवू नये. 

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांच्या संमतीने घरी राहुन देखील अभ्यास करता येईल. अशा 
विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक प्रगतीच्या मुल्यांकनाकरिता विशिष्ठ योजना राज्य शैक्षणिक 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांनी तयार करण्यात यावी. 


८) विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व समाजातील सदस्य यांना कोविड-१९ च्या संदर्भातील आव्हाने 
व त्याबाबतची त्यांची भूमिका याबाबत जागरुक करणे:- 


शाळा सुरु करण्यापूर्वीच विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व समाजातील सदस्य यांच्यात 

जागरुकता निर्माण करण्याकरिता शाळा व्यवस्थापन समितीने पत्रके, पत्रे व 

सार्वजनिक घोषणांच्या माध्यमांचा वापर करुन पुढील मुद्द्यांबाबत कार्यवाही करावी:- 

i. वैयक्तिक स्वच्छता व नेहमी वापरण्यात येणारे पृष्ठभागांचे निर्जतुकीकरण 
इत्यादीबाबत काय करावे किंवा काय करु नये याबाबतच्या सुचना. 

॥. शारीरिक अंतर पालनाचे (Physical distancing) चे महत्व. 

॥. कोविड-१९ च्या प्रतिबंधासाठी आवश्‍यक स्वच्छताविषयक सवयी. 

iv. कोविड-१९ बाबतच्या गैरसमजुती 

४. कोविड-१९ ची लक्षणे आढळल्यास शाळेत जाणे टाळणे 

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांच्या सुचनांनुसार, सर्वच कर्मचारी जे 

कोविड-१९च्या अनुषंगाने) अधिक उच्च धोक्याच्या पातळीमध्ये आहेत, जसे वयोवृद्ध 

कर्मचारी, दिव्यांग कर्मचारी, गरोदर महिला कर्मचारी व जे कर्मचारी औषध-उपचार 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/एसडी-६ 


घेत आहेत, त्यांनी अधिक काळजी घ्यावी. त्यांनी शक्यतो विद्यार्थ्याच्या प्रत्यक्ष संपर्कात 
येऊ नये. 


९) शाळेतील उपस्थिती व वैद्यकीय रजा याबाबतच्या धोरणांमध्ये सुधारणा करणे:- 


» विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती बंधनकारक नसून पूर्णत: पालकांच्या संमती वर 
अवलंबून असेल. 

© पूर्ण उपस्थितीबाबतची पारितोषिके बंद करण्यात यावी. 

© शाळेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांना नेमून दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त आणिबाणीच्या प्रसंगी 
इतर कर्मचाऱ्यांची कामे करण्यासाठी प्रशिक्षित करावे. 


१० माहितीचे एकत्रिकरण :- 


© विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांकडून पुढील माहिती स्वयंघोषित करुन घ्यावी:- 
त्यांची आरोग्याची स्थिती, आरोग्य सेतू अप वरील तपासणी अहवाल, तसेच 
अलीकडील आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्य प्रवासाची माहिती. 

७ स्थानिक प्रशासनाकडून राज्य व जिल्हा helpline तसेच जवळील कोविड सेंटर 
बद्दलची माहिती. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/एसडी-६ 


हासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/एसडी-६; दि. १० नोव्हेंबर, २०२० सोबतचे 


परिशिष्ट-ब 


शाळा सुरू झाल्यानंतर आरोग्य, स्वच्छता व इतर सुरक्षाविषयक उपायोजनाबाबतच्या 


मार्गदर्शक सूचना:- 


१) शाळेत व शाळेच्या परिसरात स्वच्छता व आरोग्यदायी परीस्थिती सतत राखणे:- 


शाळेचा परीसर दररोज नियमितपणे स्वच्छ केला जावा. 


शाळेतील वर्गखोल्या व वर्गखोल्यांच्या बाहेरील नेहमी स्पर्श होणारा पृष्ठभाग जसे Ae, 
अध्ययन-अध्यापन साहित्य, डेस्क, टॅबलेट्स, खुर्च्या इ.वारंवार स्वच्छता व निर्जतुकीकरण 
करण्यात यावे. 


शाळेतील व शाळेच्या परीसरातील सर्व कचरा नियमितपणे विल्हेवाट लावण्यात यावी. 


हात धुण्याच्या सर्व ठिकाणी साबण, हॅन्डवॉश व स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 
शक्‍य झाल्यास अल्कोहोल मिश्रित हॅन्ड सॅनिटायझर सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी ठेवण्यात 
यावा. 


शाळेतील स्वच्छतागृहाचे वारंवार निर्जतुकीकरण करण्यात यावे. 


सुरक्षित व स्वच्छ पिण्याचे पाणी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 
विद्यार्थ्यांनी सोबत वॉटर बीटल आणण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहीत करावे. 


शाळा सुरू होण्यापूर्वी व शाळा सुटल्यानंतर शाळा व वर्ग खोल्यांचे नियमितपणे 
निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. 


वरील सर्व स्वच्छतेमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेऊ नये. 


२) शाळेत विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठेवणे :- 


सर्व विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी वर्ग यांनी शाळेत येताना व शाळेत असेपर्यंत तसेच, शाळेत 
कोणतीही कृती करताना मास्कचा वापर करावा. तसेच, विद्यार्थी मास्कची अदलाबदल 
करणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. 


विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी वर्गाची दररोज साधी आरोग्य चाचणी जसे Thermal 
Screening घेण्यात यावी. 


विद्यार्थी, शिक्षक व झाळेतील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्‍्त इतर कोणत्याही व्यक्‍तिळा शाळेचा 
आवारात व शाळेच्या प्रवेशद्वारावर प्रवेशा देऊ नये. 


काही विद्यार्थी सूचनांचे पालन करत नसल्यास ते त्यांच्या पालकांच्या निदर्शनांस आणावे. 


३) विद्यार्थ्याच्या सुरक्षित प्रवासाची सोय करणे :- 


कोविड-१९ संसर्ग टाळण्यासाठी पालकांनी ठाक्‍यतो विद्यार्थ्यांना स्वत: त्यांच्या 
वैयक्तिक वाहनाने शाळेत सोडावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/एसडी-६ 


© शाळा वाहतुकीच्या वाहनाचे दिवसातून किमान दोनवेळा ( विद्यार्थी वाहनात येतांना व 
वाहनातुन उतरल्यानंतर ) निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. 


© वाहनचालक व वाहक यांनी स्वत: तसेच विद्यार्थी शारीरिक अंतराचे पालन करतील, 
याची दक्षता घ्यावी. किमान ६ फुट अंतर राखण्यात यावे. 


७ बस / कार यांच्या खिडक्यांना पडदे नसावेत. सामान्यत: खिडक्या उघडया ठेवण्यात 
याव्यात. 


« वातानुकूलित बसेस मध्ये २४ ते 30 feat सेल्सिअस तापमान राखावे. 


© ठाक्‍्य असल्यास वाहनात हॅन्ड सॅनिटायझर ठेवण्यात यावे. 
४) शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थी यांचा सुरक्षित प्रवेश व गमन (Entry and Exit) :- 


» विद्यार्थ्यांनी शाळेने निश्चित केल्याप्रमाणे शाळेत उपस्थित रहावे. शाळेत वावरताना 
त्यांनी किमान ६ फुट अंतराचे पालन करावे. 

७ विद्यार्थी व कर्मचारी वर्गाचे आगमन व गमन (Entry and Exit) यांचे वेळापत्रक अशा 
प्रकारे निश्चित करावे, ज्यामुळे शाळेत होणारी गर्दी टाळली जाईल. 

«७ विविध इयत्तांचे वर्ग सुरु होण्याच्या व संपण्याच्या वेळामध्ये किमान १० मिनिटांचे अंतर 
असावे. 

© शाळेच्या परिसरात चार पेक्षा जास्त विद्यार्थी एकत्र जमणार नाहीत, ही मुख्यध्यापकांची 
जबाबदारी असेल. 

७ शाळेस एकापेक्षा अधिक प्रवेशद्वार असल्यास झाळेत येताना व जातांना सर्व प्रवेशद्वरांचा 
वापर करावा. 

« ठाळेच्या बाहेरील वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी वाहतुक पोलिस किंवा समाजातील 
स्वयंसेवकाची मदत घ्यावी. 

« ठाळेच्या प्रमुखांनी आजारी असल्याच्या कारणामुळे कर्मचाऱ्यास रजेवर राहण्याची 
परवानगी देण्यात यावी. 

© कुटुंबातील एखादा सदस्य किंवा घराजवळील एखादी व्यक्‍ती ताप / खोकला यांनी 
आजारी असल्यास आपल्या मुलांना शाळेत न पाठविण्याबाबत पालकांना अवगत 
करावे. 

५) वर्गखोल्या व इतर ठिकाणी सुरक्षिततेच्या मानकांची खात्री करावी :- 


७ ठाळेत प्रात्यक्षिक He (Practicals) घेताना विद्यार्थ्याचे लहान लहान गट करुन 
घेण्यात यावेत म्हणजे शारीरिक अंतराचे (Physical Distancing) पालन करणे सुलभ 
होईल. 

« विद्यार्थ्यांनी कोणतेही साहित्य जसे पुस्तके, वही, पेन, पेन्सिल, वॉटर बॉटल, 
इत्यादींची अदलाबदल करू नये. 

७ ज्या विद्यार्थ्यानी ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारला असेल त्यांच्यासाठी ऑनलाईन 
गृहपाठाची व्यवस्था करावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/एसडी-६ 


शक्‍य असल्यास वर्ग खुल्या परिसरात घ्यावेत. शक्य नसल्यास वर्गखोल्यांची दारे व 
खिडक्या उघड्या ठेवण्यात याव्यात. कोणत्याही परिस्थितीत बंद खोल्यांमध्ये वर्ग 
भरवण्यात येऊ नये. 

उदवाहन (lift) व्हरांड्यांतील उपस्थित व्यक्‍तीच्या संख्येवर निर्बध आणावेत. 
स्वच्छतागृहामध्ये अधिक गर्दी होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी. 

विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक कृती केल्यानंतर हात स्वच्छ धुवावेत. 

वातानुकुलित वर्ग खोल्यांचे तापमान २४ ते ३० डिग्री सेंटिग्रेड ठेवावे. 


६) अभ्यासवर्गाची व्यवस्था:- 
«७ ठाळा व्यवस्थापन समितीने शाळेतील गर्दी टाळण्यासाठी एक दिवसआड विद्यार्थ्यांना 


शाळेत बोलवावे (yo टक्के विद्यार्थी एका दिवशी व उर्वरित ५० टक्के विद्यार्थी दुसर्‍या 
दिवशी). अशाप्रकारे एकाच दिवशी yo टक्के विद्यार्थी ऑनलाईन वर्गात व उर्वरित yo 
टक्के विद्यार्थी प्रत्यक्ष वर्गात उपस्थित राहून शिक्षण घेतील. 

इयत्ता निहाय ऑनलाईन व ऑफलाईन वर्गांचे वेळापत्रक, शिक्षकांची जबाबदारी निश्चिती 
याची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांची असेल. शक्‍यतो मुख्य विषय (Core 
Subjects) जसे गणित, विज्ञान व इंग्रजी शाळेत शिकवावेत व उर्वरित विषय शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांप्रमाणे ऑनलाईन पद्धतीने शिकवावेत. 


« प्रत्यक्ष वर्गांचा कालावधी ३ ते ४ तासांपेक्षा अधिक असू नये. प्रत्यक्ष वर्गांकरिता जेवणाची 


सुट्टी नसेल. 


७) कोविड-१९ संशयित आढळल्यास करावयाची कार्यवाही :- 


«७ शिक्षक, कर्मचारी वर्ग किंवा विद्यार्थी संशयित आढळल्यास त्यास एका खोलीत इतरांपासून 


वेगळे ठेवावे. 


तात्काळ रुग्णालय किंवा जिल्हा व राज्य संपर्क क्रमांकास (Helpline) कळवावे. 
त्यानंतर सर्व परिसराचे व त्या जागेचे निर्जंतुकीकरण करावे. राज्य व जिल्हा helpline 
क्रमांक तसेच जवळील कोविड सेंटर बद्दलची माहिती मुख्याध्यापक व प्रत्येक 
शिक्षकांच्या मोबाईलमध्ये असावी. 


८) मानसिक व सामाजिक कल्याण :- 


चिंता आणि निराशा यासारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या नोंदविणाऱ्या किंवा 
सांगणाऱ्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी नियमित समुपदेशन केले जाईल, याची 
सुनिश्चिती करावी. 

शिक्षकांनी, शालेय समुपदेशाकांनी आणि झालेय आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्याचे व 
आपले मानसिक स्थिरता निश्चित करण्यासाठी एकत्रितपणे कार्य करावे. 


उपरोक्त सूचनांव्यतिरिक्‍्त स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळांनी आव्यक मार्गदर्शक 


सुचना निश्चित कराव्यात. 


